प्रस्तावना:- 


आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ 
नुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन 
आराखडा तयार करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १८७/पापु १४ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०१ नोव्हेंबर, २०१९ 


आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ४० नुसार प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन 
आराखडा तयार करणे अभिप्रेत आहे. महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार 


UNICEF च्या प्रतिनिधींच्या सहाय्याने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन 
आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यगट गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा आपत्ती 
व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यगट गठीत करण्यात येत आहे. 


आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यगट खालील प्रमाणे : 


अ.क्र नाव पदनाम 
a | श्री. महेद्र हजारी सह सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) 
२ श्री. चंद्रकांत गजभिये मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) 
३ श्रीमती. वैशाली आवटे अधिक्षक अभियंता, मजीप्रा, सांगली 
४ श्री. राहूल साकोरे संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर. 
५ श्री. ललितकुमार वऱ्हाडे | निवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
श्री. संजय पाटील उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर,जि.पुणे 
9 श्रीमती. एस.बी.नरवाडे कार्यकारी अभियंता जि.प.जळगाव 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १८७/पापु १४ 


८ श्री. मनिष पवार 


कार्यकारी अभियंता, जि.प.कोल्हापूर 


९ श्रीमती. संगीता भांगरे 


गटविकास अधिकारी, मोखाडा जि.पालघर. 


[१० | ० श्री. Sad ]ोळकांदे 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व.स्व), जि.प.नाशिक 


on q श्री. कमळाकर रणदिवे 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), जि.प.जळगाव 


१२ श्री. नरेंद्र कुलकर्णी 


तहसिलदार, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद. 


१३ श्री. मंदार कुलकणी 


तहसिलदार विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक 


१४ श्री. अनिल नागणे 


गटविकास अधिकारी, सावनेर जि.नागपूर 


१५  । श्री. विशाल तनपुरे 


गटविकास अधिकारी, भोर जि.पुणे 


१६ श्री. डॉ. संदीप घोसीकर 


गटविकास अधिकारी, अंबेजोगाई जि.बीड 


१७ श्रीमती. स्मिता राणे 


कक्ष अधिकारी,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


१८ श्रीमती. के. एस. भोळे 


कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा, नागपूर 


१९ । श्री. अशोक घुगे 


उप अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जि.प.औरंगाबाद. 


२० श्री. गणेठा पवार 


अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, समन्वयक. 


२. उपरोक्त विषया संदर्भात आयोजित करण्यात येण्या-या कार्यशाळानां कार्यगटातील सदस्यांनी 


वेळोवेळी संबंधित माहिती सह उपस्थित राहावे. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०१११११३११६२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 

G a al e S h DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Urban Development 

e e Department, postalCode=400032, 

N | V [| U tt | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d2 
0e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad3 

p a Wa [ 52, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
Date: 2019.11.01 14:14:10 +05'30' 

(गणेश पवार) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


२) सर्व विभागीय आयुक्त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १८७/पापु १४ 


जिल्हाधिकारी, (नाशिक, पुणे, यवतमाळ व औरंगाबाद) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (जळगांव, औरंगाबाद, कोल्हापूर, पालघर, 

नाशिक, नागपूर, पुणे, बीड) 

) निवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ 

) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व.स्व), जि.प.नाशिक 

७) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), जि.प.जळगाव 
) 
) 


AN 
— 


= 


घु 


उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर,जि.पुणे 

९) मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई 

११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे / नागपूर 

१२) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सांगली 

१३) कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर 

१४) सह सचिव (पापु-१४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) उप सचिव (पापु-१६), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६)अवर सचिव (पापु-१४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१७) कक्ष अधिकारी (पापु-१६),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८)सचिव, महसूल (मदत व पुर्नवसन ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९) प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


20) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, जळगाव / कोल्हापूर 

२१) उप अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 

22) गटविकास अधिकारी, मोखाडा जि.पालघर 

२३)गटविकास अधिकारी, सावनेर जि.नागपूर 

२४) गटविकास अधिकारी, भोर जि.पुणे 

२५) गटविकास अधिकारी, अंबेजोगाई जि.बीड 

२६) तहसिलदार, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 

२७) तहसिलदार विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक 

२८)निवडनस्ती, कार्यासन (पापु-१४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


